सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १ ] 


सोमवार , दिनांक ११ जानेवारी २०१६ : पौष २१ , शके १९३७ 


[किंमत ५ . ०० रु .] 


ति 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


आदेश 


जिल्हाधिकारी याजकडून 


वाचा :- १ . महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत औद्योगिक नगरी 

अधिनियम १९६५ चे कलम १९ ( १ ) ५१ ( १) अ व ५१ अ ( ४ ) 
नुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड करणे. 
२. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र .२०१५/ नपाप्र/निवडणुक / कावी / 

५१७ दि . २१ / ११/ २०१५ 
३ . मुख्याधिकारी नगर परिषद वसमत यांचे पत्र ३९७० / २०१५ 

दि . १२/ १२/ २०१५ 
४. वसमत नगर परिषद विशेष सभा दि . १२/ १२ / २०१५. 


जा .क्र .२०१५/ नपाप्र/निवडणुक/ आदेश / कावी/ ५७३ महाराष्ट्र नगर परिषद 
/ नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम१९ ( १ ) 
५१ ( १) अ व ५१ अ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी 
तुकाराम कासार , जिल्हाधिकारीहिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो 
की , हिंगोली जिल्हयातील वसमत नगर परिषद सदस्यांमधून दि .१२/ १२/ 
२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणूकीत खालील उमेदवार त्यांच्या 
नावासमोर नमुद केलेल्या नगर परिषदे मधुन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून 
निवडून आलेले आहेत. असे जाहीर करुन त्यांची नावे असाधारण राजपत्रात 
प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देत आहे . 


अ . क्र . 


पक्ष 


पक्ष 


नगर परिषदेचे 
नांव 


निवडून आलेल्या 
अध्यक्षाचे नाव 


निवडून आलेल्या 
उपाध्यक्षाचे नाव 


वसमत 


सुनिल बाबुराव काळे 


शिवसेना 


द्रोपदाताई महेश भिसे 


भारतीय जनता पार्टी 


हिंगोली : १४/ १२/ २०१५ 


जिल्हाधिकारी हिंगोली 


औ . भाग १ अ ( असा )- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


